पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये किमान आधारभूत 
किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य 
खरेदीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी १११५/प्र.क्र.१७/ना.पु.२९, दि.१४ .०१.२०१६. 
२) शासन शुद्धिपत्र क्रमांक : क्र. १०१४/२८/प्र.क्र. १७/नापु २९ दि. ०३.११.२०१७ 


प्रस्तावना :- 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना 
हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने ( डिस्ट्रेस सेळ ) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना 
राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेल्या अभिकर्ता संस्थांमार्फत ( बिगर 
आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात, 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक ) राज्यात एफ.ए.क्यु. (Fair 
average quality) दर्जाच्या धान व भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते. वरील योजनेंतर्गत 
खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांमार्फत मिळर्सकडून करुन घेऊन प्राप्त होणारा 
सी.एम.आर. (Custom milled rice) ( कच्चा तांदूळ ) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा 
करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने “धान” खरेदीकरीता राज्यात “विकेंद्रीत खरेदी योजना” 
(DCPS) लागू करणेबाबत केलेली शिफारस विचारात घेऊन हंगाम २०१६-१७ पासून विकेंद्रीत 
खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
घेतला आहे. त्यामुळे सदर योजनेमध्ये तयार होणारा CMR राज्य झासनाने निर्धारित केलेल्या 
गोदामांमध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ या हंगामामध्ये धान/ भरडधान्य 
खरेदीसाठी सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 
धान व ज्वारी, बाजरी व मका या भरड धान्याचे विहीत विनिर्देश तसेच किमान आधारभूत किंमती 
जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय आधारभूत किंमतींचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व 
त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल ) धान्य विकावे लागू नये, यासाठी राज्य 
स्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील 
शेतक-यांना किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्रे सुरु 
करण्याकरिता व त्याठिकाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मका या भरडधान्याची खरेदी 
करण्यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


१ खरेदी बाबत निर्णय:- 


अ) संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ 
(Food Corporation Of India) काम पाहील. 

आ) प्रत्यक्ष खरेदीची प्रक्रिया बिगर आदिवासी क्षेत्रात "महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग 

ween, मुंबई " व आदिवासी क्षेत्रात "आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक " या 

अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात यावी. 

भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासनाने कार्यवाही करावयाची आहे. 

यास्तव महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन ,मुंबई व आदिवासी विकास महामंडळ, 

नाशिक यांनी राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून काम पहावे. 

ज्वारी, बाजरी, मका या भरड धान्याच्या खरेदीच्या स्तरापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या 

कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य अभिकर्ता संस्थांवर राहील. 

खरेदी केलेली ज्वारी, बाजरी व मका हे भरड धान्य भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने 

राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये साठविण्यात यावे. 

ऊ) ज्वारी, बाजरी व मका या धान्याची एकदा खरेदी होवून शासकीय गोदामात ही भरड धान्ये 
दर्जा तपासणी व वजन करुन जमा केल्यानंतर, अज्ञा धान्याची साठवणूक, सुस्थितीत 
ठेवणे, गरजेनुसार जिल्हयांतर्गत वाहतूक / धुरीकरण इत्यादी गोष्टींची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

क्र) खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी अभिकर्त्यांनी स्वत:च्या गोदामात किंवा आवश्‍यकतेनुसार 
भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करुन त्याची भरडाई करावी. केंद्र शासनाने ठरविलेल्या 
"परिशिष्ट ।, 1A, Il, Ill, IV, ४, VI, VII" मधील विनिर्देशानुसार (उताऱ्यानुसार व इतर अटी 
व शर्तीनुसार धान भरडाई करुन झासनाच्या/जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देशांनुसार तांदूळ 
शासनाच्या ( जिल्हा पुरवठा अधिकारी ) यांच्या गोदामात जमा करावा. धान खरेदीपासून 
साठवणूक, वाहतूक, सुरक्षितता, भरडाई व तांदूळ जमा करण्यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांची राहील. 

२) अभिकर्ता नेमणूक:- 
उपरोक्त निर्णयानुसार, राज्यात खालीलप्रमाणे :- 

अ) बिगर आदिवासी क्षेत्रात - खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये, किमान 
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याकरिता, 
महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग HSI, मुंबई या अभिकर्ता संस्थेची या 
आदेशान्वये मुख्य अभिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर 
अभिकर्ता संस्थेने या क्षेत्रातील खरेदीची कार्यवाही विहित कालमर्यादेत 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) आदिवासी क्षेत्रामध्ये - खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान / भरड धान्याची खरेदी 


ay 


ade 


at 


पृष्ठ ३२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
नाशिक या अभिकर्ता संस्थेची या आदेशान्वये मुख्य अभिकर्ता म्हणून 
नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर अभिकर्ता संस्थेने या क्षेत्रातील 
खरेदीची कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३) आधारभूत किंमती, सर्वसाधारण गुणवत्ता व दर्जा:- 


पीक आधारभूत किमत (रुपये) | शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष 
द्यावयाचा दर (रुपये) 

धान/भात अ) साधारण १७५० १७५० 
(एफ.ए.क्यू.) 

ब) “a” Tol १७७० १७७० 
भरडधान्य ज्वारी (संकरित) २४३० २४३० 

ज्वारी (मालदांडी) २४५० २४५० 

बाजरी १९५० १९५० 

मका १७०० १७०० 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात 
बसणारे FAQ दर्जाचेच धान / भरडधान्य खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार अभिकर्ता 
संस्थांनी प्रशिक्षित ग्रेडर्सकडून तपासणीअंतीच धान/भरडधान्य खरेदी करावे. कमी दर्जाचे 
धान/भरडधान्य खरेदी झाल्यास व त्यामुळे काही तोटा आल्यास किंवा कोणतीही समस्या 
उद्भवल्यास त्यासाठी अभिकर्ता संस्था पूर्णत: जबाबदार राहतील. 


या धान्याची दर्जामक तपासणी झासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी) करण्यात येईल. दर्जा संबंधी खरेदी 
किंवा साठवणूकीच्या वेळी तपासणीमध्ये काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था 
संपूर्णपणे जबाबदार राहील. तसेच यामध्ये प्रकरणपरत्वे सुधारणात्मक कार्यवाही अभिकर्ता 
संस्थेनेच करावयाची असून अशा कार्यवाहीमुळे झालेल्या नुकसानीस अभिकर्ता संस्था संपूर्णत: 
जबाबदार असतील. 


४ आर्द्रता :- 
केंद्र शासनाने हंगाम २०१८-१९ करीता आर्द्रतेचे अधिकतम प्रमाण धानासाठी १७% व 
ज्वारी, बाजरी, मका यासाठी १४% इतके विहित केले आहे. या प्रमाणापेक्षा आर्द्रता जास्त 
आढळल्यास धान/ भरडधान्य खरेदी करण्यात येऊ नये. कोणत्याही परिस्थितीत जास्त 
ओलसर किंवा बुरशीयुक्‍त धान/भरडधान्य खरेदी करु नये. भरडधान्य स्वच्छ व कोरडे 
असून ते विक्री योग्य (मार्केटेबल) असल्याची अभिकर्ता संस्थांनी खातरजमा करावी. विहीत 


पृष्ठ ३२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


प्रमाणापेक्षा जास्त आर्द्रता असलेले धान / भरडधान्य खरेदी केल्यास अभिकर्ता संस्थांनी 


वेळीच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी. 


५) सर्वसाधारण अटी व शरर्ती:- 
५.१.खरेदी:- 


ञ) 


आ) 


(प 


मार्केटिंग फेडरेडान / आदिवासी विकास महामंडळ यांनी धान / भरडधान्य 
खरेदीची योजना त्वरीत कार्यान्वित करावी. त्यासाठी आवश्‍यक ठिकाणी 
खरेदी केंद्रे उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करणे, खरेदी केंद्रावर 
धान्य वाळविणे, स्वच्छ करणे तसेच धान्याची नासधूस होवू न देणे यासाठी व 
खरेदी प्रक्रिया सुरळीतपणे होण्यासाठी आवऱ्यक त्या मूलभूत सुविधा (चाळणी, 
पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन Brew वगैरेसारखी आवश्‍यक साधने, आवश्‍यक ती 
वजनमापे, आर्द्रता मापक यंत्रे (मॉईश्चर मीटर) बारदाना, सुतळी इत्यादी) 
खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्याची खबरदारी दोन्ही खरेदी अभिकर्ता 
संस्थांनी घ्यावी. 

खरेदी करावयाच्या धान / भरडधान्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
आव्यक असलेली यंत्रसामुग्री ( Image Analysis kit ) व पुरेसे प्रशिक्षित 
ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग wera / आदिवासी विकास 
महामंडळ यांची राहील. खरेदी अभिकर्त्यांनी एफ.ए.क्यू. दर्जात न बसणाऱ्या 
धान / भरडधान्याची म्हणजेच /धान, ज्वारी, बाजरी व मका यांची खरेदी केली 
तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्वस्वी 
खरेदी अभिकर्त्यांवर राहील. कमी दर्जाचे धान /भरडधान्य खरेदी करण्याचा 
प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर / ग्रेडर्सवर अभिकर्ता संस्थांनी दंडात्मक 
कारवाई करावी. 

आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने धान / 
भरडधान्य खरेदी करताना या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ७ येथील 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


५.२ बारदाना खरेदी:- 


अ) दोन्ही अभिकर्ता संस्थांना संपूर्ण हंगामाकरिता लागणारा बारदाना त्यांनी 
केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी 
करावा. 

आ) केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराने किंवा प्रत्यक्ष खरेदीसाठी झालेला 

खर्च, यापैकी जो कमी असेल त्या दराने सी.एम.आर.साठी लागणाऱ्या 
बारदानाची रक्‍कम अभिकर्ता संस्थांना देय असेल. 


पृष्ठ ३२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


इ) भरडाईसाठी गिरणीमाळलकांना धान देताना धानाच्या गोण्या प्रमाणितच असल्या 


पाहिजेत. अशा प्रमाणित 90% गोण्यांचे चाचणी वजन करुन गिरणीमालकांना 
धान द्यावे. तपासणीदरम्यान गोण्या प्रमाणित नसल्याचे आढळल्यास संबंधित 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. 


ई) तांदुळ जमा करण्यासाठी वापरावयाचा बारदाना केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 


~~ 


असावा. भरडाईनंतर प्राप्त झाळेला तांदूळ भरुन शिल्लक राहणारा बारदाना 
अभिकर्ता संस्थांनी Horas परत घेऊन स्वत:कडे ठेवावा. त्यापोटी, अभिकर्ता 
संस्थेस केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराने बारदाना घसारा देय राहील. कोणत्याही 
परिस्थितीत सदर शिल्लक बारदाना मिलर्सला विल्हेवाटीसाठी देऊ नये. तसे 
आढळल्यास अभिकर्ता संस्थेच्या संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याविरुद्ध 
शिस्तभंगाची कारवाई करावी. 

त्याचप्रमाणे, शासनपत्र क्रमांक:ःखरेदी१८०३/१५६४/प्र.क्र.३४९७/ना.पु.२९, दिनांक 
०३ नोव्हेंबर, २००३ अन्वये कळविल्या नुसार "अ" दर्जाचे तांदूळाचे गोणीवर 
इंग्रजीतील कॅपिटल लेटर "A", तर सर्वसाधारण (Common) दर्जाचे तांदूळाचे 
गोणीवर "७" असे अक्षर मार्किंग करावे. 


ऊ) धान खरेदी करण्यासाठी एकदा वापरलेला बारदाना पुन्हा धान खरेदीसाठी 


वापरताना तो grayed, फाटलेला, तुटलेला किंवा विरलेला नसावा. 
त्याचबरोबर ५० किलो क्षमतेच्या बारदान्याचे वजन ५०० ग्रॅमपेक्षा कमी असू नये. 
असे कोणत्याही तपासणीच्या वेळी आढळल्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्यावर अभिकर्ता संस्थेने तात्काळ कारवाई करावी. 


धान/सीएमआर व भरडधान्य खरेदीसाठी बारदान्याचा वापर खालीलप्रमाणे 
करावा:- 


धान, सी.एम.आर.तांदुळ, भरडधान्य: धान, भरडधान्य व सी.एम.आर. 
साठवणूकीकरिता बारदान्याचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष 
पाळणे आव्यक आहे. वापरण्यात येणाऱ्या बारदान्याची प्रत केंद्र शासनाने निश्चित 
केल्यानुसार नसल्याचे आढळल्यास त्यास अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील, व 
संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे बंधनकारक राहील. 


५.३ प्रसिध्दी :- 


अ) खरेदी केंद्रावर wad खरेदी किंमतीबद्दह दरफलक न लावता किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश, खरेदी केंद्रे 
इत्यादिची माहितीदेखील प्रदर्शित करावी. शेतकऱ्यांना निश्चितपणे लक्षात 
येण्यासाठी त्यासंबंधातीळ सूचना केवळ इंग्रजीमध्येच न देता त्या मराठीत 
अनुवाद करुन देण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


आ) एफ. ए. क्यू. दर्जाची मानके ठळकपणे फलकावर प्रत्येक खरेदी केंद्राच्या 
ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात यावीत. 

इ) सदर दर, दर्जा, खरेदी केंद्रे दर्शविणारे फलक सर्व कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, ग्राम पंचायत, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय 
इत्यादी ठिकाणी दर्डानी भागावर लावण्याच्या सक्त सूचना 
जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबंधितांना द्याव्यात. 

ई) कोणत्याही परिस्थितीत नॉन एफ.ए.क्यू. दर्जाचे धान्य खरेदी केले जाणार 
नाही. धान / भरडधान्याचे एफ.ए.क्यू. विनिर्देश, आधारभूत किंमती 
इत्यादी आवश्यक बाबींना स्थानिक वर्तमानपत्रे व इतर प्रसार माध्यमातून 
अभिकर्ता संस्थांनी व जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यापक प्रसिध्दी दयावी. 

उ) खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास जोडण्यात आलेल्या गावांची नावे 
यासंबंधी पुरेज्ञी प्रसिध्दी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि खरेदी अभिकर्ता 
संस्थांनी खबरदारी घ्यावी. 

ऊ) रोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले, 
परंतु खरेदी न झालेळे धान/भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित 
शेतकऱ्याचीच राहील, अशी व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 


५.४ तपासणी:- 


अ) भारतीय अन्न महामंडळाचे/राज्य शासनाचे अधिकारी खरेदी केंद्रांना भेटी देऊन 
नियमितपणे विहित पध्दतीने खरेदी होत आहे किंवा नाही याची तपासणी करतील 
आणि त्यांनी दिलेला सल्ला विचारात घेऊन खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी त्याप्रमाणे 
सुधारीत कार्यवाही / उपाययोजना करणे आवश्‍यक राहील. तसेच त्याबाबतचा 
कार्यपूर्ती अहवाल त्या अधिकाऱ्यास तसेच शासनास सादर करणे अभिकर्ता संस्थांना 
बंधनकारक राहील. 

आ) जिल्हाधिकार्‍यांनी धान/भरडधान्य खरेदीच्या काळावधीत दर्जा नियंत्रण व दक्षता 
पथकाची स्थापना करावी. या पथकाद्वारे विशहोष मोहिम राबवून नॉन एफ.ए.क्यू. 
धान/भरडधान्य खरेदी होण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. 

इ) ज्या बारदानांमध्ये धान/भरडधान्य भरलेले आहे, ती बारदाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी 
विहित केलेल्या परिमाणानुसार आहेत अथवा नाहीत याची तपासणी जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी व अभिकर्ता संस्था यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रितरित्या करावी. याबाबतच्या 
नोंदी खरेदी केंद्रावर जतन कराव्यात. या तपासणीत केंद्र शासनाच्या 
बारदानांविषयीची नामांकने पूर्ण करत नसलेले बारदाने दिसून आल्यास ती 
नाकारावीत. कमी प्रतीचे बारदान वापरण्यात आल्याबाबत कोणतीही तक्रार 
शासनाकडे येणार नाही, याची दक्षता अभिकर्ता संस्थांनी घ्यावी. sen प्रकारच्या 


पृष्ठ ३२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यास त्या आधारे शासनस्तरावरुन तात्काळ तपासणी 
करण्यात यावी आणि त्या तपासणी अहवालाच्या आधारे अभिकर्ता संस्थांनी केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करणे अभिकर्ता संस्थांना बंधनकारक राहील. 


ई) दक्षता पथक / जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाल दर 


आठवड्याला झासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


५.५ इतर 


अ) उप अभिकर्त्यांची नेमणूक खरेदी अभिकर्त्यांने स्वत:च्या जबाबदारीवर करावी. 


आ) 


जिल्हाधिकार्‍यांनी उप अभिकर्त्यांना प्राधिकारपत्रे देऊ नयेत. उप अभिकर्त्याच्या 
नेमणूकीशी शासनाचा काहीही प्रत्यक्ष संबंध राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 
शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी (नियमन) 
नियम,१९६३ च्या नियम ३२ (ड) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात केंद्र 
शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या हमी 
भावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाणार नाही, याबाबत बाजार समितीने दक्षता घेणे 
आवड्यक आहे. त्यानुसार "बाजार समितीने अशा प्रकारांना आळा घातला नाही तर 
त्यांच्याविरुध्द उपरोक्‍त नियमांच्या नियम ४५ अन्वये शासन योग्य ती कारवाई करु 
शकेल." ही बाब संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांच्या नजरेस आणून द्यावी. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत जाहीर 
केलेल्या धान्याचा दर्जा, विहित विनिर्देश व किंमतीबाबतचे wos ठळक अक्षरात 
दर्शनी भागात लावण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना सक्‍त 
सूचना द्याव्यात व बाजार समित्यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. 
एफ.ए.क्यू.दर्जाचे धान / भरडधान्याचे हमी भावापेक्षा कमी भावाने व्यवहार होणार 
नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 


पूर्वानुभवानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी 
भावाने झालेल्या खरेदी संदर्भात केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे कारणमिमांसा 
विचारण्यात येते व याबाबत संबंधितांचा खुलासा मागविल्यावर बहुतांशी sat खरेदी 
नॉन एफएक्यू दर्जाच्या धान / भरडधान्याची झाळेली असल्याचे दिसून येते. मात्र, 
अशा कमी दराने होणाऱ्या खरेदी व्यवहाराबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी 
संबंधिताना खरेदी विक्री दरांची माहिती देताना / अहवाल पाठविताना एफएक्यू / नॉन 
एफएक्यू दर्जाबाबत विर्निदिष्टपणे माहिती न पुरविल्यामुळे बहुतांशी प्रकरणात केंद्र 
शासनाकडून राज्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात येतो. यास्तव, कोणत्याही बाजार 
समित्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात खरेदी झालेल्या धान तसेच भरड धान्याचे दर कोणत्याही 
माध्यमाद्वारे प्रसिध्द करताना किंवा कळवितांना खरेदी विक्रीचे दराबरोबरच एफएक्यू 
व नॉन एफएक्यू दर्जाबाबतसुध्दा कोणत्याही परिस्थितीत उल्लेख करावा अशाही Wat 


पृष्ठ ३२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


सूचना सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना 
दयाव्यात. 

ई) आधारभूत किंमत योजनेखाली ज्वारी,बाजरी, मका व धान खरेदी करण्यासाठी 
महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेडान, मुंबई व आदिवासी विकास 
महामंडळ, नाशिक यांना जो अनुषंगिक खर्च द्यावयाचा आहे, त्याबाबत राज्य शासन, 
केंद्र शासनाशी चर्चा करुन स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल व हा निर्णय स्वतंत्ररित्या 
कळविण्यात येईल. 

उ) वरील योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या भरड धान्य व धानामधील तूट /घट केंद्र शासनाने 
मान्य केली तर त्याप्रमाणातच अनुज्ञेय राहील. 


६) खरेदी केंद्रे- व द्र - 


जिल्हाधिकार्‍यांनी निर्देशिल्याप्रमाणे खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी आवश्यक त्या 
ठिकाणी धान, ज्वारी, बाजरी व मका यांची खरेदी करण्यासाठी खरेदी केंद्रे 
उघडावीत. २०१७-१८ या हंगामात एकूण ६९५ खरेदी केंद्र उघडण्यासाठी मान्यता 
देण्यात आली होती. त्यापैकी ४३७ एवढयाच खरेदी केंद्रावर आवक झालेली आहे. 
त्यामुळे २५८ एवढी केंद्रे कार्यरत नसळी तरी त्याठिकाणी साधनसामग्री व 
मनुष्यबळाचा पुरवठा करावा लागला. ही बाब विचारात घेता आनावऱ्यक खरेदी 
केंद्र उघडली जाणार नाहीत, याची दक्षता संबधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 


७ खरेदी पध्दत:- 
प्रत्येक गाव एका विशिष्ट खरेदी केंद्रास जोडण्यात यावे. सदर गावातील शेतकरी 
जर दुसऱ्या खरेदी केंद्रावर धान / भरडधान्य घेवून गेला तर, त्या केंद्रावर त्याचे 
धान / भरडधान्य खरेदी करु नये. खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास जोडण्यात 
आलेल्या गावांची नावे यासंबंधी पुरेशी प्रसिध्दी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि 
खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी खबरदारी घ्यावी. शहोतकऱ्यांकडीळ धान /भरडधान्य 
खरेदी करताना Online खरेदी पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. त्याकरीता 
संबंधित शोतकऱ्यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. त्याकरिता Online 
नोंदणी, आधार क्रमांक व बचत बँक खाते क्रमांक नोंदणी करण्यात येत आहे. 
सदर Online खरेदी करीता हंगाम २०१८-१९ साठी NeML NCDEX Group 
Company यांचे Platform वर नोंदणी करुन केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे त्या 
नोंदी PFMS (Public Fund Monitoring System) करणे अनिवार्य आहे. 
शेतकऱ्यांकडील जमिनीबाबतचा ७/१२ चा उतारा पाहूनच धान / भरडधान्य 
खरेदी करण्यात यावे. सदरहू उताऱ्यात ज्वारी व अन्य धान्य/ धानाखालील क्षेत्रे 
याची नोंद आहे, याची खात्री करुन घ्यावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यासंबंधीची नोंद 
पावतीच्या मागील बाजूस घ्यावी. ७/१२ उताऱ्याची प्रत शेतकऱयांना परत करु नये. 
खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी AIHA आणलेल्या धान /भरडधान्याच्या अनुषंगाने 


पृष्ठ ३२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


Online नोंदी करण्यात याव्यात तसेच गावनिहाय रजिष्टर तयार करावे. त्यामध्ये 
१) शोतकऱ्याचे नाव २) सर्व्हे / गट क्रमांक व क्षेत्रफळ, 3) केंद्रात विक्रीस आणलेले 
धान /ज्वारी , बाजरी व मका या माहितीचा समावेश असावा. त्यामुळे पुन्हा धान्य 
आणल्याबरोबर या नोंदवहीवरुन पूर्वी दिलेला ७/१२ चा उतारा काढून, आणलेले 
शेतकऱ्याचे धान्य त्याच्या स्वत:च्या उत्पादनातील आहे याची खात्री करुन घेता 
येईल. ट्रकने वा तत्सम वाहनातून आणलेले धान / भरडधान्य स्विकारण्यापूर्वी 
सदर धान / भरडधान्य खऱ्या शेतकऱ्याचेंच आहे याची पूर्णपणे खात्री करुन घ्यावी. 
काही ठिकाणी धान्याखालील क्षेत्र व सरासरी उत्पादकता याचा विचार न करता 
फार मोठया प्रमाणावर (अप्रत्यक्षपणे व्यापाऱ्यांचे) धान्याची खरेदी केली जाते असे 
निदर्शनास आले आहे. यास्तव शेतकऱ्यांचे ७/१२ उताऱ्यानुसार पीकाखालील 
क्षेत्र, या वर्षीची पिक परिस्थिती (पैसेवारी) पीकाचे सरासरी उत्पादन या बाबी 
विचारात घेऊन, धान / भरडधान्य खरेदी करण्यात यावे. रोज सायंकाळी खरेदी 
केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले, परंतु खरेदी न झालेले धान / 
भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित शहोतकऱयाचीच राहील, अशी प्रसिध्दी 
द्यावी. व्यापाऱ्यांकडून गतवर्षीचे धान / भरडधान्य पुन्हा खरेदी केंद्रावर विकले 
जाण्याची शक्यता विचारात घेऊन गतवर्षाचे जुने धान / भरडधान्य कोणत्याही 
स्थितीत खरीदले जाणार नाही व केवळ शेतकऱ्यांकडून उत्पादित झालेले नवे 
धान /भरडधान्यच खरेदी केळे जाईल याची अभिकर्ता संस्थांनी विशोष खबरदारी 
घ्यावी. जुने किंवा बिगर शेतकऱ्यांकडून धान / भरडधान्य खरेदी झाल्यास त्याची 
पूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांवर राहील. 
८) खरेदीकेलेल्या भरड धान्याची (ज्वारी,बाजरी व मका) साठवणूक :- 

अ) अभिकर्ता संस्थांनी विनिर्देशानुसार खरेदी केलेले ज्वारी, बाजरी व मका हे 
भरडधान्य राज्य शासनाच्या प्रतिनिधीने, शक्यतो त्याच दिवशी 
केंद्राजवळच्या गोदामात पूर्ण वजन करुन व दर्जाची खात्री करुन 
जिल्हाधिकारी यांनी ठरविल्याप्रमाणे ताब्यात घ्यावे व त्याची नोंद गोदाम 
ळेख्यामध्ये नियमितपणे घ्यावी. त्याकरिता आवश्‍यकता भासल्यास 
साठवणूकीसाठी वखार महामंडळाची / सहकारी संस्थांची खाजगी गोदामे 
भाडयाने घेण्यात यावीत. साठा उघडयावर साठविण्याची गरज 
उद्भवल्यास ते साठविण्यापूर्वी अशा अन्नधान्याच्या थप्प्याखाली व 
आजूबाजूस ड्रेनेज पुरवून त्यावरुन पूर्णपणे पुरेशा ताडपत्र्यांनी झाकून 
ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच गरजेनुसार नियमित ठेकेदाराकडून 
वेळीच धुरीकरण करुन धान्याचे किडीपासून संरक्षण करावे. कोणत्याही 
परिस्थितीत उघडयावर साठविण्यात आळेला धान्याचा साठा पावसामुळे 
भिजणार नाही व धान्य थप्प्यांना खाळून किंवा बाजूने ओळ लागणार नाही 
व पावसाळयात सुध्दा असा साठा उघडयावर राहीला तरी धान्य खराब 


पृष्ठ ३२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


आ) 


होणार नाही याची दक्षता घेवूनच गोदामाबाहेर असलेल्या धान्याच्या 
सुरक्षिततेची प्रथम पासूनच व्यवस्था करावी. याबाबत झासन परत्र, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण - १२९८ / १५ 
/ प्र. क्र. २५७९ / ना. पु. २९, दिनांक ३ ऑगस्ट, १९९८ (परिशिष्ट vil) 
अन्वये विहित केलेल्या संहितेचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 
जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी भरडधान्य ताब्यात घेतांना 
ते FAQ दर्जाचे आहे, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी. तसेच, याबाबतचे 
प्रमाणपत्र भारतीय अन्न महामंडळाकडे पाठवावे. 


ड्‌) 


भरडधान्याचा खरेदी कालावधी संपल्यानंतर एका आठवडयाच्या आत 
गोदामनिहाय साठविण्यात आलेल्या भरडधान्याचा (ज्वारी, बाजरी, मका) 
TIS शासनास सादर करण्यात यावा. यासोबत सदरचे भरडधान्य 
FAQ दर्जाचे असल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत देखील सादर करण्यात 
यावी. 


९) धानाची साठवणूक व भरडाई :- 


ञ) 


आ) 


धानाचे बाबतीत साठवणूकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थांची 
राहील. खरेदी केलेले धान अभिकर्ता संस्थांच्या ताब्यातच राहील. 
त्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी गोदामे भाडयाने 
घ्यावीत. धानाची साठवणूक, सुरक्षितता, वाहतूक, भरडाई, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी तांदूळ जमा करेपर्यंत सर्व 
जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची असून ती कामे अभिकर्ता संस्थांनी 
करावयाची आहेत. धान जिल्हाधिकार्‍यांनी ताब्यात घ्यावयाचे नाही. 
अभिकर्ता संस्थांनी विहित पध्दतीने मिलर्सची नेमणूक करुन केंद्र 
शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार धानाची भरडाई करुन घ्यावयाची आहे व 
उत्पादित तांदूळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय गोदामात जमा करावयाचा 
आहे. याबाबत केंद्र शासन ठरवेल ते विनिर्देश भरडाई, साठवणूक आकार, 
वाहतूक खर्च व इतर अटी आणि शर्ती लागू राहतील. धान 
भरडाईबाबतच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

केंद्र शासनाने भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणूकीसाठी दरमहा 
(२ महिन्यांसाठी) रु. २.४० प्रति क्विटल एवढा गोदाम भाडे दर मंजूर 
HOS आहे. धान भरडाई कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ सुरु 
करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
दोन महिन्यांचेवर धान गोदामात राहणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 


ड्‌) 


भरडाईसाठी मिलर्सना धान तात्काळ उपलब्ध करुन देणे व धान भरडाई 
करुन केंद्र शासनाचे अटी व शार्तीनुसार तांदुळ (wad कच्चा) विहित 
कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या गोदामात जमा करणे, याची संपूर्ण 


पृष्ठ ३२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. याबाबत कोणत्याही कारणामुळे 
विलंब लागल्यास त्या विलंबासाठी होणाऱ्या कारवाईची जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थाची राहील, याची नोंद घेऊन अभिकर्ता संस्थांनी धानाचे 
दर्जाबद्दल विशेष दक्षता घ्यावी. धान भरडाईअंती प्राप्त होणाऱ्या सीएमआर 
तांदूळासाठी कलर कोडींग (Colour coding) केलेल्या गोण्या 
वापरण्याबाबत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी 
करण्याविषयी परिशिष्ट "vi" मधीळ शासन पत्र क्रमांक: खरेदी 
१०१८/प्र.क्र.११८/ नापु-२९, दि. ०८ मे, २०१८ व पत्र क्रमांक: खरेदी 
१०१७/प्र.क्र.१०३/ नापु-२९, दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ नुसार सर्व संबंधितांनी 
कार्यवाही करावी. (केंद्र शासनाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ व दिनांक 
२५ ऑक्टोबर, २०१७ च्या पत्रांसह) 


१० खरेदीचा कालावधी:- 
धान -खरीप पणन हंगाम - दि. १ ऑक्टोबर, २०१८ ते ३१ मार्च, २०१९ 
धान- रब्बी ( उन्हाळी) पणन हंगाम - दि. १ मे, २०१९ ते ३० जून, २०१९ 
भरडधान्य (मका //ज्वारी / बाजरी) - दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ ते ३१ डिसेंबर, २०१८ 


११) धान्याची किंमत प्रदान करणे व खर्चाची प्रतिपूर्ती:- 
अ) लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनळाईन करण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. 


ही बाब विचारात घेता अभिकर्ता संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालयातून थेट 
शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्यांची रक्‍कम 
अदा करावी. कोणत्याही परिस्थितीत सदर रक्‍कम धान/भरडधान्य खरेदी 
केलेल्या दिवसापासून पुढील ७ दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 
जमा झाली पाहिजे. 


आ) शासनाच्या अभिकर्ता संस्थांनी शहोतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान व 


a 


भरडधान्याची किंमत शेतकऱ्यांना त्वरित प्रदान करावी. भरड धान्याच्या 
बाबतीत खरेदी अभिकर्त्यांना वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या कार्यालयाने, अभिकर्ता 
संस्थांकडून साप्ताहिक खरेदी विवरणपत्र व धान्य शासकीय गोदामात 
प्राप्त झाल्याचा पुरावा प्राप्त होताच, खरेदी केलेल्या भरड धान्याची पूर्ण 
किंमत प्रदान करावी. ही रक्‍कम विनाविलंब अदा करणे वित्तीय सल्लागार व 
उप सचिव यांच्या कार्यालयाला WR व्हावे म्हणून भरड धान्याची स्वीकृती 
पत्रे खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी ताबडतोब दर आठवडयाला वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव यांच्या कार्यालयास सादर करावीत. 

अभिकर्ता संस्थांनी आधारभूत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या धानाचे 
साप्ताहिक विवरणपत्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक जिल्हा पुरवठा 


पृष्ठ ३२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


न“ 


अधिकारी यांचे प्रति स्वाक्षरीसह प्राप्त होताच, त्याआधारे वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव यांनी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांना प्रति क्‍विंटल १७५०/-रुपये 
प्रमाणे रक्कम अदा करावी. अनुषंगिक खर्चाची Lapa भात भरडाई करुन 
तांदूळ शासकीय गोदामात जमा केल्यानंतर केंद्र शासनाचे मंजूरीनुसार 
आदेश काढल्यानंतर अदा करावी. 

अभिकर्ता संस्थांनी या योजनेंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान / भरड 
धान्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ SARA प्रती तसेच इतर मूळ 
अभिलेखे त्यांच्या कार्यालयात ठेवावे. धान/ भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या 
संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके सादर करुन रकमा अदा केल्या 
जाणार नाहीत याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी अभिकर्ता संस्थेची राहील. 
अभिकर्ता संस्थेने या योजनेंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान / 
भरडधान्यासाठी वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयात प्रतिपूर्तीचे 
दावे सादर करतांना साप्ताहिक खरेदी विवरणपत्र, फॉर्म 'बी' व 'सी' 
सोबत खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र सादर करावे:- 

"प्रमाणित करण्यात येते की, दाव्यात दर्शविलेल्या रकमांचे यापूर्वी प्रदान 
करण्यात आलेले नाही. सदर दाव्यातील परिगणना खरेदी केंद्रे / संबंधित 
कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या मूळ अभिलेख्यावरुन पडताळणी करण्यात 
आलेली असून अनुज्ञेय रकमांचे दावे सादर करण्यात आलेले आहेत. सदर 
प्रदानात जादाचे किंवा चुकीचे प्रदान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांची राहील व त्यानुसार वसूल प्राप्त रकमा तात्काळ वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव कार्यालयास परत करण्यात येतील किंवा पुढील 
दाव्यातून वसूल करण्यात याव्यात." 

केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांनुसार महिनानिहाय साठा 
विवरणपत्र , बारदाना लेखे, गोदामभाडे करार, वाहतूक भाडेदरपत्रक इ. 
MRAP दस्तऐवज अभिलेखित करावेत. 


ऊ) दोन्ही अभिकर्ता संस्था, आवश्‍यक असल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 


सवलतीच्या दराने कॅश क्रेडीट लिमिट मिळण्यासाठी प्रस्ताव करु 
शकतील. (विशेषत: धान खरेदीसाठी) असा प्रस्ताव त्यांनी पाठविल्यास 
केंद्रीय अन्न मंत्रालयामार्फत अशी par क्रेडिट मिळवून देण्यासाठी हा 
विभाग शिफारस करेल. 


क्र) अभिकर्ता संस्थांनी आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य व 


धानाच्या खरेदीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवणे व अनुषंगिक माहिती सादर 
करण्याबाबतच्या सविस्तर सूचना वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या 
कार्यालयाकडून तात्काळ देण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


१२) कंट्रोल रुम:- 

अ) आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धान / भरड 
धान्याचा (ज्वारी,बाजरी व मका) नियमित अहवाल केंद्र शासन/ भारतीय अन्न 
महामंडळास पाठविण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागारा व उपसचिव 
कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 
सदर योजना राबविताना केंद्रीकृत नियंत्रण रहावे याकरिता खालीलप्रमाणे 
कंट्रोल रुमची स्थापना करण्यात येत आहे. 
अवर सचिव, MSP, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय ( विस्तार ),मुंबई- ४०० 
०३२. E-mail: deepak.kendre@nic.in 
Fax no. ०२२ 22023968 

ब) अभिकर्ता संस्थांनी दररोजचा जिल्हानिहाय खरेदी अहवाल सायंकाळी 4.30 
पर्यंत वरील कंट्रोल रुमला व वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास 
पाठवावा. संबंधित जिल्हाधिकारी व खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी दर शनिवारी 
सायंकाळपर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य खरेदीचा साप्ताहिक 
अहवाल परिशिष्ट "/" मधील नमुन्यात वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, 
मुंबई यांच्याकडे पाठवून त्याची प्रत सह सचिव (किमान आधारभूत किंमत योजना) 
यांना द्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७७/५/.॥8॥9७॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२९१६५३४५०४०६ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish 5॥॥तीवा sa cae 


Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1 


Supe 0 01 la 
(सतिश सुपे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट IIA, Il, ॥॥,॥/,/,/॥॥ व VI 
प्रति, 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, 
मुंबई- ४०० ००0१. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 
३) जिल्हाधिकारी, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे,पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 


पृष्ठ ३२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
६) सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
७) सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ, 
५वामाळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (Ya), मुंबई-४०००६६ 
८) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 
) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 
) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


AN 


oC 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

७) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 


पृष्ठ ३२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट "1" 
(खरीप हंगाम २०१८-१९ मध्ये खरेदी करावयाच्या भाताचे (धानाचे) विनिर्देश) 
ANNEXURE-"I" 
UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY 
(KHARIF MARKETING SEASON 2018-19) 


Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of 
good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, 
weevils, obnoxious smell, Argemone mexicana, Lathyrus Sativus (Khesari) 
admixture of deleterious substances. 

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups. 
SHEDULE OF SPECIFICATION 


Sr. | Refractions Maximum 
No. Limits (% ) 
i Foreign matter 
a) Inorganic 1.0 
b) Organic 1.0 
Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains 5.0* 
3 Immature, Shrunken and shrivelled grains 3.0 
Admixture of lower class 60 
षु Moisture content 17.0 


* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4% 

N.B. 

१, The definitions of the above refractions and method of analysis are to be 
followed as per BIS 'Method of analysis for food grains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 
1996, IS: 4333 (Part-II): 2002, and ''Terminology for food grains'' IS: Nos. 2813 - 
1995, as amended from time to time. 

2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling 
of Cereals and Pulses IS: 14818 - 2000 as amended from time to time. 

3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds 
shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to 
exceed 0.025% and 0.2% respectively. 


KKKKKK 


पृष्ठ 32 पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 


(खरीप हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये खरेदी करावयाच्या तांदूळाचे विनिर्देश) 


परिशिष्ट "AN 


UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE 
(KHARIF MARKETING SEASON 2018-2019) 


Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, 


wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from 


moulds, 


weevils, 


obnoxious smell, 


admixture of unwholesome poisonous 


substances, Argemone maxicana and Lathyrus sativus ( Khesari) in any form, or 


colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It 


shall also conform to prescribed norms under food Safety & Standards Act, 2006/ 


Rules prescribed here under: 


SCHEDULE OF SPECIFICATION 


sr.no Refractions Maximum limit (%) 
Grade A Commom 
1 | Brokens* Raw 25.00 25.00 
Parboiled/single parboiled 16.0 16.00 
rice 
2 | Foreign matter ** Raw/ Parboiled/single 0.5 0.5 
parboiled rice 
3 | Damaged#/Slightly | Raw 3.0 3.0 
Damaged Grains Parboiled/single parboiled 4.0 4.0 
rice 
4 | Discoloured Grains | Raw 3.0 3.0 
Parboiled/single parboiled 5.0 5.0 
rice 
5 | Chalky Grains Raw 5.0 5.0 
| Red Grains Raw/ Parboiled/single 3.0 3.0 
parboiled rice 
7 | Admixture of lower | Raw/ Parboiled/single = | a 
class parboiled rice 
शि Dehusked Grains | Raw/ Parboiled/single 13.0 13.0 
parboiled rice 
aa Moisture content @ | Raw/ Parboiled/single 14.0 14.0 


parboiled rice 


पृष्ठ 32 पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


* 


Not more than 1% by weight shall be broken. 


kk 


Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 
0.10% by weight shall be impurities of animal origin. 


# including pin point damage grains. 


@ Rice (both raw and parboiled) can be procured with moisture content up to 
a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. 


Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value. 


KKK 


पृष्ठ 32 पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON 
VARIETIES OF RICE 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed 
as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Food grains" No. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for food grains’’ IS: 
2813-1995 as amended from time to time. De-husked grains are rice kernels whole or 
broken which have more than 1/4 th of the surface area of the kernel covered with the 
bran and determined as follows:- 


ANALYSIS PROCEDURE: - Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a 
petri dish (80 X 70mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution 
(0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the 
Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric 
acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour 
about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue 
stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash 
with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the de- 
husked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. 
Three brokens are counted as one whole grain. 


CALCULATIONS: 
Percentage of De-husked grains = N X 100 
WwW 
Where N = Number of de-husked grains in 5 grams of sample 
W = Total grains in 5 grams of sample. 


2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
"Method of sampling of Cereals and Pulses" No. IS: 14818-2000 as amended from time 
to time. 


3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic 
foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the 
principal class of rice should be taken into account. 


4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the 
stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels 
having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter. 


5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that 
correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure 
is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that 
the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the 
grains. 


पृष्ठ 32 पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


STANDARDS OF RISE FOR ISSUE TO 
ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION 
WELFARE SCHEMES. 


STATE GOVERNMENTS/UT 
UNDER TPDS AND OTHER 


Guidelines for issue/ disposal of wheat and rise have been issued vide 
Departments letter no. 8-2/98-DR III dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards 
of rise for issue to states / UTs for distribution under TPDS and OWSs along with 
undated illustrations for KMS 2018-19 is as under: 


ds 


शः 


infestation are ready stocks. 


Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the 
standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under. 


Rise stocks falling within A, B and C categories (categorization is best on 
damaged and discoloured grains) confirming to food safety norms and free from insect 
Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs 


provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and de- 


husked grains are up to 20% in excess of the uniform specifications. 


Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rise based on 
uniform specifications for KMS 2018-19 is as under: 


sr.no | Refractions Maximum limit (%) | Maximum 
as per uniform | permissible limit 
specifications for | (%) for 
Grade A & | Grade A & 
Common Common 
1 Damaged#/Slightly Raw 3 5 
Damaged Grains/Pin- | Parboiled/single 4 5 
point Damaged grains | parboiled rice 
2 Discoloured Grains Raw 3 7 
Parboiled/single 5 7 
parboiled rice 
3 Broken Raw 25 30 
Parboiled/single 16 19 
parboiled rice 
4 Chalky Grains Raw 5 [6 sid 
5 Red Grains Raw/ 3 4 
Parboiled/single 
parboiled rice 
षि Dehusked Grains Raw/ 13 16 
Parboiled/single 
parboiled rice 
ज़ Foreign matter ** Raw/ 0.5 1.0 
Parboiled/single 
parboiled rice 


पृष्ठ ३२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८ ५/ना. पु. २९ दिं.२ ९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "॥ " 
(खरीप हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये खरेदी करावयाच्या ज्वारीचे विनिर्देशा) 
ANNEXURE ““IT” 
UNIFORM SPECIFICATION FOR JOWAR 
(KHARIF MARKETING SEASON 2018 - 2019) 
The Jowar shall be dried and matured grains of Sorgham Vulgare. It shall 
have uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also 


conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules 
prescribed thereunder. 


Jowar shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana 
and Lathyurus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils, 
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to 
the extent indicated in the scheduled below:- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.no Refractions Maximum Limits (%) 

1 Foreign matter* 1.0 

2 Other food grains 3.0 

3 Damaged grains 1.5 

4 Slightly damaged & discoloured grains 1.0 

5 Shrivelled & Immature grains 4.0 

| 6 | Weevilled grains 1.0 

7 Moisture content 14.0 
» Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% 
by weight shall be impurities of animal origin. 
N.B. 
1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed 


as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains' Nos. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-I]) 2002 and Terminology for food grains’’ IS: 
2813-1995 as amended from time to time. 


Ze The method of sampling is to be followed as given in Bureau Indian Standard 
"Method of Sampling of Cereals and Pulses' NO.IS: 14818-2000 as amended from time 
to time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for "Foreign Matter’ the poisonous seeds shall 
not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia spices) not to exceed 0.025% 
and 0.2% respectively. 


4, Kernels with glumes will not be treated as unsound grains. During physical 


analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter. 


पृष्ठ 32 पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे 
सहपत्र 
परिशिष्ट "i" 
(खरीप पणन हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये खरेदी करावयाच्या बाजरीचे विनिर्देडा) 
ANNEXURE -"III” 
UNIFORM SPECIFICATIONS FOR BAJRA. 


(KHARIF MARKETING SEASON 2018 - 2019) 


The Bajra shall be the dried and matured grains of Pennisetum typhoides. It 
shall have uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also 
conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules 
prescribed thereunder. 


Bajra shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana 
and = Lathyrus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils, 
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to 
the extent indicated in the schedule below:- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (% ) 
1 Foreign matter* 1.0 
2 Other foodgrains 3.0 
3 Damaged grains 1.5 
4 Slightly damaged & Discoloured grains** 4.5 
5 Shrivelled and Immature grains 4.0 
| 6 | Weevilled grains 1.0 
7 Moisture content 14.0 
is Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% 


by weight shall be impurities of animal origin. 


न्न Bajara grains which are dull in appearance having changed the colour due to 
deteriorative changes are to be considered as decoloured grain and Bayjara grains having 
natural lustre and sound in condition, even of different colour due to genetic/varietal 
characteristic may be treated as sound Kernels. 


N.B. 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed 
as given in Bureau of Indian Standard ‘Method of Analysis for Food grains’ Nos. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-I]) 2002 and Terminology for food grains" IS: 
2813-1995 as amended from time to time. 


2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
"Method of Sampling of Cereals and Pulses' NO.IS:14818-2000 as amended from time to 
time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and 
0.2% respectively. 


पृष्ठ 32 पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


4. Kernels with glumes will not be treated as unsound grain. During physical 
analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter. 


2 Within overall limit of 1.5% for damaged grains the Ergoty kernels shall not exceed 
0.05%. 


KKK 


पृष्ठ 32 पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "Iv" 


(खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये खरेदी करावयाच्या मक्‍याचे विनिर्देडा) 


ANNEXURE - "IV" 
UNIFORM SPECIFICATIONS FOR MAIZE. 


( KHARIF MARKETING SEASON 2018-19) 


The Maize shall be the dried and matured grain of Zea mays. It shall have 
uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also 
conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules 
prescribed thereunder. 


Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana 
and = Lathyrus Sativus (khesari) in any form, colouring matter, moulds, weevils, 
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to 
the extent indicated in the schedule below :- 


SCHEDULE OF SPECIFICATIONS 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (% ) 
1 Foreign matter* 1.0 
2 Other food grains 2.0 
3 Damaged grains 1.5 
4 Slightly damaged, discoloured and 4.5 
touched grains 
5 Shrivelled & Immature grains 3.0 
al Weevilled grains 1.0 
7 Moisture content 14.0 
- Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 


0.10% by weight shall be impurities of animal origin. 
N.B. 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed 
as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains’ Nos. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for food grains’’ IS: 
2813-1995 as amended from time to time. 


शः The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
"Method of Sampling of cereal and pulses' NO.IS:14818-2000 as amended from time to 
time. 


पृष्ठ ३२ पैकी 23 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and 
0.2% respectively. 


4, The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should 
not be treated as Shrivelled and Immature grains. 


पृष्ठ 32 पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे 
सहपत्र 
परिशिष्ट "v" 
हमी भाव योजनेखाली एफ. ए. क्यू. दर्जाच्या ज्वारी, बाजरी, भात व मका 
खरेदीबाबतचा साप्ताहिक अहवाल 


Gis -णिल्बियांवे गोवे hat ea ht केलत 
Qs “SiG .' "विवर स्स (आकडे 
कक्‍्विंटलमध्ये) दिनांक ----------------------- अखेर ज्वारी, बाजरी, मका, भात. 
ASAT CHU Wal UW. UV. वग. --------------------------- 
3) 'जंगीलेशनिंवोरी fede ---------------------- अखेर झालेली एकूण खरेदी. 
४.  .अंडंचणी असल्यास. 5...“ 


KKKKKKK KK KKK KKK KKKKK KEKE ERERRKKEKA 


पृष्ठ 32 पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट vi 


(कलर कोडिंग - पणन हंगाम २०१८-१९ रब्बीसाठी) 


3 
महाराष्ट्र शासन rr 
फॅक्स/इ-मेल/टपाल अ !। 

तात्या क्रमांक : खरेदी-१०१७/प्र.क्र.१०३/नापु-२९, 

महत्वाचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
wf, दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०१८. 


१.व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य को-ऑप.मार्केटिंग फेडरेडान लि.,कनमूर हाऊस, 
नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई-४०० ००९. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड,नाशिक -२. 
३. महा व्यवस्थापक(महाराष्ट्र) भारतीय अन्न महामंडळ, 
५ वा माळा,दत्तपाडा रोड,राजेंद्र नगर,बोरीवली (पूर्व),मुंबई-४०० ०६६. 
४. सर्व जिल्हाधिकारी ( मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून ). 


विषय : - रब्बी पणन हंगाम २०१८-१९ साठी मध्ये Colour ७००५॥० केलेल्या 
गोण्यांचा वापर करण्याबाबत. 
संदर्भ :- केंद्र शासनाचे अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे 


क्र.४०.15(1)2012-?9.111(£ File.3 18639) date 25 October, 2017 


केंद्र शासनाच्या पत्र HW. 15(1)2012-Py.111(E File.3 18639) date 25 October, 2017 च्या पत्राची 
प्रत सोबत जोडली आहे. 

2. केंद्र शासनाने त्यांच्या उपरोक्‍त पत्रान्वये रब्बी पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये कलर कोडिंग 
केलेल्या गोण्यांच्या वापराबाबत दिलेल्या निदेशांच्या अनुषंगाने सदर हंगामात पुढील कार्यवाही 
करावी,ही विनंती. 

९»-४३ AW : 
सहपत्र : वरील प्रमाणे. (नि.ज.गारोळे) 
कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व उप आयुकक्‍त,(पुरवठा). 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. wd 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई. 

पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय,मुंबई. su 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा(गो/वा), मुंबई. 

आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. री 

निवड नस्ती(नापु-२९)/कार्यासन नापु-२९,संग्रहार्थ. 


£C WA © 


“AA ७ ८१ 


पृष्ठ ३२ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


312. —_____ a >) DUTY 
Fite No.15(1)/2012-PY ———__—* frat, विकास मह, 


<is दरक SU 
yay ०£.*)% 


pce No.15(1)/2012-py,111(E. File.3 18639). 
“4 \ Ministry of Government oftndia | | 
y ¥ of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 


iy A 
रह, 1८1101 Bha स्य New Delhi. 


२११ } 
“ToS Dated 2S *’October,2017 
_-. The Secretary, a 
Food & Civil Supplies Department, 
Haryana, 


Hima: ™ of Andhra Pradesh, Assam, ; Guj 

प 4, Bihar, Chha arat, 

chal Pradesh, Janmm & Kashmir, ee te eat, 

नकसान री मात h, gs sa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, 
Thi rades' est Bengal, डे ” Chandiga’ 

Delhi and Pondicherry . Andaman & Nicobar Islands rh, 


Po Se acai Coding of Gunny Bags to facilitate identification for stock of crop year RMS 


Sit/Madam, 
I am directed to say that it has been decided to adopt BLUE Colour Coding for gunny 


bags for RMS 2018-19. The colour coding will be in the manner indicated below: 


1. Stencil or Branding as per indenters’ requirements shall be in “BLUE” colour. 
2. Marking or stitching on the mouth of the bag after fillmg the grain will be done by the 


FCY/State Agencies in “BLUE” colow. 
3. For identification marking of marketing season, there will be Color Coded stip/s on 
every jute bag. Width of each strip will be of 4 threads. Each strip will be Tunning along 


the length of the Bag and shall be m “BLUE” color. 


For bags to be supplied through Jute Commissioner of India. 


4. @ Single strip is to be printed for bags to be supplied through the Jute 
Commissioner of India. This single strip shall be printed at a distance of about 150 mm 


fro selvedge of the bag. io 
ae ea ra Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and 


i For supply of jute bags to द. esi ह 
हहत through Juke Commission of India, an additional Black colour strip will be p 


on each bag at a distance of about 150 mm away from other selvedge of the bag. 


For bags not purchased through Jute Conunissioner of India, 


य ed through Jute Commissioner of India, two strips shall be 
5. For jute bags Apogee of two strips shall be printed at a distance of about 150 mm 


printed on eac , 
away from the respective selvedges of each bag Yours SithGaly, 

ry 

Under Secretary (Py.1ID 


Ph; 011-23384448 


OCS ) gs-rescro 


पृष्ठ 32 पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


(कलर कोडिंग - पणन हंगाम २०१८-१९ खरीपसाठी) 


_ 
महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ/ महत्वाचे क्रमांक :खरेदी १०१८/प्र.क्र.११८/नापु.२९ 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
यी दिनांक : ०८ मे, २०१८. 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेडान लि.,कनमूर 
हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई-४०० ००९. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
आदिवासी विकास भवन, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 
३) महा व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, दत्तपाडा रोड, 
राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व, मुंबई -४०००६६. 
४) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून). 


oli विषय :-खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये "Colour Coding" 
केलेल्या गोण्याचा वापर करण्याबाबत. 
संदर्भ :- भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 15(1)/2012-२%-एा/ दि.12.4.2018. 


खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ साठी लाल रंगाचे कोडींग केलेल्या (RED Colour 
Coding ) गोण्यांचा वापर करण्याबाबतच्या केंद्र शासनाने दिनांक १२.४.२०१८ च्या पत्रान्वये 


सूचना दिलेल्या आहेत. (प्रत सोबत जोडली आहे.) 
२ तरी केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे खरीप पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये गोण्यांच्या कलर 


कोडींगबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, ही विनंती. 
Crt gow. 


(नि.ज.गारोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे 


प्रत माहितीसाठी सादर, 

१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 
३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


४) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
५) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


६) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, प्रशासकीय कुटीर कार्यालय क्र.५, कॉंग्रेस जनरल मार्ग, मुंबई. 


७) नियंत्रक िधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. | मल 
८)कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, ९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१७सर्व कार्यासने,अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११कार्यासन नापु.२९ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३२ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


File No.15(1)/2012-PY-1 ९ 


नत ayo 


No.15(1)/2012-Py.III(E.File.3 18639). 
Government of India 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
Department of Food & Public Distribution 


+e 


Krishi Bhavan, New Delhi. 


Dated 12/04/2018 


The Secretary, 
Food & Civil Supplies Department, 


Government of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal 
Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kamataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, 
Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttaranchal, Uttar Pradesh, 
West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi and Pondicherry . 


Subject:Colour Coding of Gunny Bags to facilitate identification of crop year of stock for KMS 
2018-19. — 


Sir/Madam, 
I am directed to say that it has been decided to adopt RED Colour Coding for gunny bags 
for KMS 2018-19. The colour coding will be in the manner indicated below: 


1. Stencil or Branding as per indenters’ requirements shall be in “BLUE” colour. 
2. Marking or stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the 


FCV/State Agencies in “RED” colour. 
3. For identification marking of marketing season, there will be Color Coded strip/s on every 


jute bag. Width of each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of 
the Bag and shall be in “RED” color. 


For bags to be supplied through Jute Commissioner of India. 


i) ingle strip i i lied Jute Commissioner of 
4. 5 strip is to be printed for bags to be supplied through : 
वळ, This single strip shall be printed at a distance of about 150 mm away from any selvedge 


of the bag. 
(i) For supply of jute bags to Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and 


पृष्ठ ३२ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


Karnataka through Jute Commissioner of Indi 


en 8, an additional Black colour strip will be pri 
each bag at a distance of about | 50 mm away from other selvedge of the bag. i iia 


For bags not purchased through Jute Commissioner of India. 


5. For jute bags not purchased through Jute Commissioner 


of India, two strips shall be printed 
on each bag. Each of two stnps shall be printed at a distance of about 150 mm away from 
the respective selvedges of each bag. 
Yours faithfully, 
pe 
Rent 
Date 2018 15831 1ST 
(Inderdeep Kandwal) 
Under Secretary (Py.III) 
Copy to: 
1. CMD, FCI, New Delhi 2. ED (General), FCI, New Delhi. 
3. ED (Pur) FCI, New Delhi 4. DD (QC), DFPD, New Delhi. 
5. Jute Commissioner, K okata. 6. Chairman, IJMA, Kolkata. 


पृष्ठ 32 पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी -१०१८/ प्र.क्र.१८५/ना. पु. २९ दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "vii" 
क्रमांक:संकीर्ण- १२९८/२८१५/प्र.क्र.२५७९/ना.पु.२९, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ ऑगस्ट, १९९८. 


प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून ) 
सर्व अपर जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 


विषय : खुल्या जागेत शास्त्रोक्त पध्दतीने अन्नधान्याची 
साठवणूक करण्याबाबत संहिता. 

राज्यात वेळोवेळी आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत तसेच लेव्ही आदेशातंर्गत 

अन्नधान्याचे प्रापण करण्यात येते. अशाप्रकारे खरेदी करण्यात येणारे अन्नधान्य शासकीय किंवा 
भाडयाने घेतलेल्या गोदामात सुरक्षित साठविण्यात येते. त्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेविषयी 
दयावयाच्या खबरदारीची संहिता यापूर्वीच विहित करण्यात आली आहे. 
२. काही विशिष्ट परिस्थितीत शासनाच्या ताब्यात असलेले अन्नधान्य गोदामात साठविणे 
शक्‍य झाले नाही (गोदामात जागा नसल्यामुळे) व त्यामुळे असे अन्नधान्य खुल्या जागेत (cover 
and plinth) साठवावे लागल्यास, त्यावेळी संभाव्य नुकसान टाळून अन्नधान्याची शास्त्रोक्त 
पध्दतीने साठवणूक करण्याबाबतची उपरोक्‍त उपयोजन संहिता केंद्र शासनाने निश्चित केलेली 
आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे :- 

(१ खुल्या आवारात (Cover and plinth) साठवणूकीसाठी निवडलेल्या जागा हया उंच 
जोत्याच्या, (High Plinth Area) विशेषत: पक्क्या बांधकामाच्या असाव्यात. पुरेसा निचरा होणा- 
या असाव्यात. जोत्याच्या बांधकामामध्ये तडे गेलेले नसावेत किंवा भेगा नसाव्यात. अशा 
आवारांच्या सभोवती अनावश्यक रानटी वनस्पती नसाव्यात आणि अशा जागा सुलभ रस्त्यांनी 
जोडलेल्या FT RIT सुरक्षित असाव्यात. 

(२) खुल्या आवारातील (cover and Plinth) साठवणूक करताना योग्य ड्रेनेजच्या 
(लाकडी ठोकळे, दगडी लाद्या, इत्यादी) वापर करावा. 

(३) अन्नधान्याचे निरिक्षण करण्यासाठी तसेच कीटकांच्या नियंत्रणाचे उपाय 
योजण्यासाठी जोत्याच्या भोवती GRIT मार्गिका व जागा असाव्यात. 


पृष्ठ ३२ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१८/प्र.क्र.१८५/ ना.पु.२९ 


(४) थप्प्या हया प्रमाणशीर आकाराच्या, उंचीच्या आणि घुमटाकार असाव्यात. त्यामुळे 
आवरणाचा फुगा होणे (Ballooning of Cover) तसेच थणप्प्याच्या वर पाणी साठणे टाळता 
येईल. 

(4) उंदिराच्या बंदोबस्ताची काळजी वेळच्यावेळी घेण्यात यावी. उंदीर नियंत्रणासाठी 
अल्यूमिनियम फॉस्फाईडच्या गोळयांच्या (०.६ ग्रॅमच्या दोन गोळया प्रत्येक जिवंत बिळासाठी) 
वापर करावा. झिंक फॉस्फाईडचा सुध्दा अमिषाच्या माध्यमातून वापर करता येईल. 

(६) पक्ष्यांपासून अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेण्यात यावी. 

(७ पुरेशा प्रकाशाच्या दिवशी योग्य वायुविजन असणे अन्नधान्यातील आर्द्रता कमी 
करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. 

(८) पावसापासून अन्नधान्याचे रक्षण करण्यासाठी खुल्या आवारातील (Covers and 
Plinth) साठवणीच्या थप्प्या पॉलिथिनच्या आवरणाने आणि नॉयलॉनच्या जाळयांनी आच्छादित 
कराव्यात व आच्छादने नायलॉनच्या दोराने बांधावीत. 

(९) खुल्या आवारात (Covers and Plinth) साठविलेल्या अन्नधान्यास ५० टक्के 
मॅलाथिऑन फवारुन २.५ टकके डेस्टामेथ्रीन पावडरच्या सहाय्याने तसेच अँल्युमिनियम 
फॉस्फाईडच्या गोळ्यांच्या सहाय्याने धुरीकरण करुन अन्नधान्याच्या साठवणूकीतील 
किडीपासून संरक्षण करावे. 

(१०) वा-याच्या वेगामूळे किंवा इतर कारणाने आवरणाची हानी झाल्यास तात्काळ 
उपयोगासाठी काळया पॉलिथिन आवरणाचा व नायलॉनच्या दोराचा पुरेसा साठा ठेवण्यात 
यावा. 

(११) खुल्या आवारात (Cover and Plinth) साठविलेल्या धान्याचे प्राथम्याने नियतन 
द्यावे/वितरण करावे. 

३. भविष्यात अशाप्रकारे अन्नधान्याची खुल्या जागी (Open place) साठवणूक करावी 
लागल्यास त्या अन्नधान्याचे नुकसानीपासून रक्षण करण्यासाठी उपरोक्त परिच्छेद -२ मध्ये 
विहित केलेल्या उपयोजन संहितेचे पालन करण्यात यावे. 

४. याबाबत आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संबंधितांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात व 
त्याचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यात यावी. 


सही/- 
ठया. द. शिंदे) 
उप सचिव, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
प्रत अग्रेषित - 

१) महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबई. 
२) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
३) सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


पृष्ठ ३२ पैकी ३२ 


